भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याची 
बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.२२०/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २० जून, २०१६ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिका-यांचे नाव सध्याच्या नेमणूकोचे ठिकाण बदलीनंतरची पदस्थापना 
१. श्री. सुहास मधुकर केद्रीय प्रतिनियुक्ती वरुन | अपर पोलीस आयुक्त, 
वारके, भापोसे दि.२३.०५.२०१६ रोजी हजर झाले | नागपूर शहर 
आहेत. नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
2. संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 
3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६२०१७२४४४९१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka | | as A rj U nN ENON = Kailas Arjun Gaikwad, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 


G a | kwad Government Of Maharashtra, OU 


= Deputy Secretary 
Date: 2016.06.20 17:49:50 
+05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.२२०/पोल-१ 


प्रत, 


als 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त, नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

९. 


संबंधित अधिकारी. 


१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१३.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, 


